प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना या 
केंद्रीय योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ व सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजुर करणेत 
आलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांना निधी 
वितरीत करण्याबाबत..... 

(जळगाव जिल्हा) 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जुले, २०२३. 


१) केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. १७०११/०१/२०२०/5९0५, 
दिनांक १७ मार्च २०२२. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक १३/०७/२०२२. 

३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस २०२२/प्र.क्र.५(बो/का.८(५)/६२४७ , 
६७५७, दिनांक ३१/१०/२०२२, दिनांक २३/११/२०२२ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक ०२/०२/२०२२. 

५) जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ११०१५/०१(२४)/२०२१- SCA, 
दिनांक २४ मे २०२३ 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
दिनांक २१ फ़ेब्रुवारी, २०२३, दिनांक ३ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 
अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर आधारित 


एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी आदि आदर्श ग्राम विकास ही योजना सुरू 


करण्याचा निर्णय घेऊन संदर्भ १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या 
आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरावरील आस्थापनांमध्ये स्पष्टता राहण्यासाठी 


राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुचनांच्या आधारे मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय संदर्भ २ 


अन्वये निर्गमित केला आहे. सदर योजना सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालवधीकरिता 
राबविणेत येणार आहे. या करिता केंद्र शासनाने ३६०५ गावे निवडली असुन दरवर्षी एक पंचमअंठा 


गावांना अंदाजे रु. २०.३८ लक्ष इतका निधी प्रति गाव एकवेळ उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे. 


२. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता संदर्भ ३ येथील पत्रान्वये 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्राकरेता राज्य शासनास प्रस्ताव सादर 


केले होते. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने 


संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


जे; प्रकरणी जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मुल्यमापन समितीची 
ऑनलाईन बैठक दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त जनजाती कार्य 
मंत्रालयाने संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये निर्गमित केळे असुन, त्यान्वये राज्य शासनाने प्रस्तावित 


केलेल्या गावांपैकी १५४२ गावांचे ग्रामविकास आराखडे मंजुर केल्याचे कळविले आहे. 


४. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी संदर्भ ६ येथील शासन 


निर्णयान्वये वितरीत करणेत आला आहे. आता, ग्रामविकास आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय 


मान्यता देऊन प्रत्यक्ष प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त निधीच्या प्रमाणात रु. ५५३.३८ लक्ष इतका 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय - 


प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ व 


सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने जळगाव जिल्ह्यातील मंजुर केलेल्या ग्राम विकास 


आराखड्यांकरिता पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अपर जिल्हा प्रकल्प केद्र शासनाकडुन ग्राम विकास आता वितरीत 
आयुक्‍त अधिकारी | मंजुरी मिळालेल्या | आराखड्याच्या करण्यात येणारा 
गावांची संख्या । अंमलबजावणीकरि निधी 
ता आवश्यक निधी रु. लक्ष 
रु. लक्ष 
foo | नाशिक | जळगाव यावल ६७ १२५८.४९ ५५३.३८ 
२. केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांकरिता कामनिहाय वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीचे विवरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. 


3. सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहुन वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी 
मंजुर गावांच्या ग्रामविकास आराखड्याला केंद्र शासनाकडुन रु. २०.३८ लक्ष 


इतका निधी एकवेळ मंजुर झाला आहे. यांतर्गत केंद्र शासनाकडुन पुनश्चः निधी 
उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.यामुळे - 


१. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम 
रु. २०.३८ लक्ष पेक्षा कमी असेल अशा ग्रामविकास आराखड्यातील 
कामांकरिता प्रत्यक्ष प्रस्तावित रक्‍कमेइतकाच निधी उपलब्ध करुन 
दिला जाईल. सबब, मंजुर कामे मंजुर निधीच्या मर्यादेतच करण्यात 
यावीत. 


२. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम 
रु. २०.३८ लक्ष पेक्षा जास्त असली तरीही san ग्रामविकास 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


Vi. 


Vil. 


आराखड्यातील कामांकरिता रु. २०.३८ लक्ष इतकाच निधी 
उपलब्ध करुन दिला जाईल. याकरिता अधिकचा निधी कोणत्याही 
परिस्थितीत राज्य / केंद्र शासनाकडुन उपलब्ध करुन दिला जाणार 
नाही. सदर निधी अन्य योजनेतुन अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स) 
माध्यमातुन उपलब्ध करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबबदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. याबाबतचे कोणतेही दायित्व केंद्र/ 
राज्य शासनाकडुन स्विकारण्यात येणार नाही. 


ज्या कामासाठी अनुदान मंजुर झाले आहे, त्याच कामावर खर्च करणे 
बंधनकारक राहील. सदर मंजूर कामे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये 
विहीत केलेल्या सुचनांनुसार करण्यात यावीत. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी, निविदा 
काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेश देणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, यांची राहील. तसेच सदरील कामे मंजूर 
अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच विहित 
कालावधीतच संबंधित कामे पूर्णत्वास आणावीत. 


सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 
ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही 
याबाबत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी खात्री 
करावी. तसेच कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे 
असल्याबाबत प्रकल्प अधिकारी, यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची 
अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा फलक लावण्यात 
यावा. 


सदर योजनेतंर्गत घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, कामनिहाय व मंजूर निधीची 
माहितीची नोंद प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवावी. 


सदरहू कामांचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील/पत्रातील सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा 
क्षेत्रिय पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर 
सर्व तांत्रिक दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, या सर्व बाबींची 
कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा करून 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


१॥॥. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक 
मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. 


IX. प्रशासकीय मान्यतेतील काम अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट 
नाही, याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता संदर्भ ६ येथील झासन निर्णयान्वये वितरीत 


करणेत आलेल्या निधीमधुन संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना SNA खात्याच्या अनुषंगाने केंद्र व 


राज्य सरकारने आजवर दिलेल्या सुचनांचे अनुपाळन करुन निधी उपलब्ध करुन द्यावा. सदर निधी 
खर्च झालेनंतर कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे पुढील निधीची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील 
हप्ता वितरीत करणेत येईल. 


५. अंमलबजावणी यंत्रणा व नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर कामे विहीत मुदतीत पुर्ण करुन 
त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित नमुन्यात सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१७५००३८४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH VUAY WAJE 
p RA KAS H VIAY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad752 
6416132cf28f14776, postalCode=400032, st=M: 


rialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E979 
796D37178D3B709E19155AB, PRAKASH VUAY WAJE 


Date: 2023.07.04 17:51:34 +05'30' 


(प्र. वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

४) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

५) मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

६) मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

७) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


८) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.- 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 
९) सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१०) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
१२) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजुर. 


१३) निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


Annexure 


VILLAGE DEVELOPMENT PLAN (VDP) PRADHAN MANTRI AADI ADARSH GRAM YOJANA (PMAAGY) 


Jalgaon District 


Estimated गणा Ts 
Be Name ण Block Village Name details of works / activities identified ९0 णा Released 
No. Project Work (Rs. (Rs. in 
in Lakh) Lakh) 
1)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 2.00 | ose | 
2)Construction of public toilets 8.00 3.52 
1 Yawal Chopda Marne 
3)Construction of public roads 4.00 1.76 
9)Build a protection wall | 6.00 | 2.64 
TOTAL 4 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 12.00 5.28 
2 Yawal Chopda 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 3.00 1.32 
Bhawale 
1)Construction of public toilets 5.00 2.20 
TOTAL 3 20.00 8.79 
2)Construction of public roads 4.00 1.76 
3 Yawal Chopda Galangi 
8)Construction of internal roads 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 2 19.00 8.35 
4 Yawal Chopda Malapur 2)Construction of public roads 22.00 9.67 
TOTAL 1 22.00 9.67 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 12.50 5.50 
5 Yawal Chopda Vishnapur 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 2.50 1.10 
1)Construction of road to the village 5.00 2.20 
TOTAL 3 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 8.00 3.52 
fe Yawal Chopda Varad 1)Construction of public toilets 5.00 2.20 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 8.00 3.52 
TOTAL 3 21.00 9.23 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 1.00 0.44 
7 Yawal Chopda Vitner 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 3.00 1.32 
TOTAL 2 | 4.00 | 1.76 
| os | Yawal Chopda Kolambe 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 6.00 2.64 
ae Yawal Chopda Kundyapani 
1)Construction of public toilets 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 2 21.00 9.23 
च 1)Start Anganwadi 14.00 6.16 
10 Yawal Chopda ह विदा 
a a 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools | 6.00 | 2.64 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 4.50 1.98 
11 Yawal Chopda Vargavhan 
1)Construction of road to the village 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 2 19.50 8.57 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
12 Yawal Chopda Pungaon 
1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
13 Yawal Yawal Ambapani 1)Construction of public toilets 3.00 1.32 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


7)Construction of confined concrete or pipe sewers 3.00 1.32 
1)Construction of road to the village 4.00 1.76 
8)Construction of internal roads 3.00 1.32 
TOTAL 4 13.00 5.72 
1)Construction of public toilets 3.00 1.32 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 3.00 1.32 
14 Yawal Yawal Haripura 
1)Construction of road to the village 4.00 1.76 
8)Construction of internal roads 3.00 1.32 
TOTAL 13.00 5.72 
15 Yawal Yawal Savkhedesim | 13)Construction of Gram Panchayat 20.00 8.79 
TOTAL : 20.00 8.79 
16 Yawal Yawal Chunchale 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL ग 15.00 6.60 
1)Start Anganwadi 0.50 0.22 
Vadhode Pr 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 1.49 0.66 
17 Yawal Yawal 
Yawal 1)Construction of road to the village 5.00 2.20 
1)to bore 2.00 0.88 
TOTAL by 8.99 3.95 
18 Yawal Yawal Bhalshiv 1)Start Anganwadi 20.00 8.79 
TOTAL शः 20.00 8.79 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 10.00 4.40 
19 Yawal Yawal Borawal Bk 
1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
TOTAL ह 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 8.00 3.52 
ग र्या eed Beak de 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
2)Construction of public roads 2.00 0.88 
1)to bore 6.00 2.64 
TOTAL ह 21.00 9.23 
1)Start Anganwadi 3.00 1.32 
21 Yawal Yawal Kasve 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
1)Construction of public toilets 12.00 5.28 
TOTAL 5 20.00 8.79 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 2.00 0.88 
22 Yawal Yawal Borkhede Bk 1)Construction of public toilets 4.00 1.76 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 10.00 4.40 
TOTAL रै 16.00 7.04 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 10.00 4.40 
23 Yawal Yawal Pimpri 
2)Construction of public roads 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
24 Yawal Yawal Pal 1)Start Anganwadi 20.00 8.79 
TOTAL : 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 12.00 5.28 
25 Yawal Raver Morwhal 
1)Construction of public toilets 9.00 3.96 
TOTAL 2 21.00 9.23 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 10.00 4.40 
26 Yawal Raver Nimdya 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
27 Yawal Raver Andharmali 
1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
चं : | 1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
28 Yawal Raver Mohamandali 
(new) 1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
29 Yawal Raver Tidya 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
30 Yawal Raver Pimpri 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 1 15.00 6.60 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
31 Yawal Raver Mohagan Bk. 
1)Construction of road to the village 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
चो 1)Start Anganwadi 12.00 5.28 
32 Yawal Raver च 
(N.V.) 2)Construction of public roads 8.00 3.52 
TOTAL श्र 20.00 8.79 
1)Construction of public toilets 6.00 2.64 
33 Yawal Raver Garbardi 
1)Construction of road to the village 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 2 21.00 9.23 
34 Yawal Raver Garkheda 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 | 6.60 | 
1)Start Anganwadi 1.50 | 0.66 | 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 4.00 1.76 
35 Yawal Raver Sahastraling 
1)Construction of public toilets 6.00 2.64 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 10.00 4.40 
TOTAL 4 21.50 9.45 
1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
36 Yawal Raver Aabhode Bk. 
8)Construction of internal roads 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
: Madhapuri nO . व ढं 
37 Yawal Mukatinagar (N.V.) 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 2.00 0.88 
38 Yawal Mukatinagar Rajure 
1)Construction of public toilets 5.00 2.20 
2)Construction of public roads 2.00 0.88 
TOTAL 4 19.00 8.35 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
; Jondhan 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 2.00 0.88 
39 Yawal Mukatinagar Khed 
eee 1)Construction of public toilets 5.00 2.20 
2)Construction of public roads 2.00 | 088 | 
TOTAL 4 19.00 8.35 
40 Yawal Mukatinagar Halkhede 1)Start Anganwadi 10.00 4.40 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 1.00 0.44 
1)Construction of public toilets | 6.00 | 2.64 
2)Construction of public roads 2.00 0.88 
TOTAL 4 19.00 8.35 
41 Yawal Mukatinagar Pimprale 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 6.60 
42 Yawal Mukatinagar Korhala 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 6.60 
43 Yawal Bhusawal Vanjole 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 6.60 
1)Start Anganwadi 6.50 2.86 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
44 Yawal Bhusawal Nimbhore Kh. 
1)Construction of public toilets 4.00 1.76 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 6.00 2.64 
TOTAL 4 21.50 9.45 
45 Yawal Jalgaon Bhokar 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 4.00 1.76 
46 Yawal Jalgaon Deogoan 1)Construction of public toilets 12.00 5.28 
2)Construction of public roads 5.00 2.20 
TOTAL 3 21.00 9.23 
2)Construction of public roads 7.00 3.08 
47 Yawal Jalgaon Phupani 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 15.00 6.60 
TOTAL 2 22.00 9.67 
48 Yawal Jalgaon Pilkhede 7)Construction of confined concrete or pipe sewers 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 5.00 2.20 
49 Yawal Jalgaon Ghardi 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 10.00 4.40 
2)Construction of public roads 2.00 0.88 
TOTAL 3 17.00 7.48 
1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
50 Yawal Jalgaon Ridhur 
1)Construction of road to the village 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
51 Yawal Jalgaon Dhamangaon | 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
1)Construction of public toilets 5.00 2.20 
TOTAL 3 20.00 8.79 
52 Yawal Jalgaon Bholane 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 20.00 8.79 
TOTAL 1 20.00 8.79 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 15.00 6.60 
53 Yawal Jalgaon Kanaswade 
2)Construction of public roads 5.00 2.20 
TOTAL 2 20.00 8.79 
54 Yawal Jalgaon Vidgaon 8)Construction of internal roads 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 6.60 
55 Yawal Jalgaon Pimprale Bk. 1)Start Anganwadi 12.00 5.28 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


1)Construction of public toilets 8.00 3.52 
2)Construction of public roads 4.00 1.76 
TOTAL 3 24.00 10.55 
1)Start Anganwadi | 9.00 | 3.96 
56 Yawal Amalner Bodarde 
7)Construction of confined concrete or pipe sewers 14.00 6.16 
TOTAL 2 23.00 10.11 
57 Yawal Erondol Khedi Kh. 1)Start Anganwadi 15.00 6.60 
TOTAL 1 15.00 | 6.60 | 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
58 Yawal Erondol ग्या पात - द f Sed 
Bk. 1)Construction of public toilets 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 15.00 | 6.60 | 
aa ane Pieeon a 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
«| Yawal Chalisgaon Dasegaon Bk 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 10.00 4.40 
TOTAL 2 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 10.00 4.40 
61 Yawal Chalisgaon Bhawali 1)Construction of public toilets | 6.00 | 2.64 
2)Construction of public roads 3.00 1.32 
TOTAL 3 19.00 8.35 
1)Start Anganwadi 1.00 0.44 
62 Yawal Pachora Dighi 
1)Construction of public toilets 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 2 16.00 7.04 
1)Start Anganwadi 12.00 5.28 
63 Yawal Jamner Gangapuri 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
2)Construction of public roads 3.00 1.32 
TOTAL 3 20.00 8.79 
1)Start Anganwadi 12.00 5.28 
64 Yawal Jamner ia 7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 5.00 2.20 
2)Construction of public roads 3.00 1.32 
TOTAL 3 20.00 8.79 
65 Yawal Jamner Mandave Bk. | 2)Construction of public roads 15.00 | 6.60 | 
TOTAL 1 15.00 | 6.60 | 
1)Start Anganwadi 15.00 | 6.60 | 
«| Yawal Jamner Dhalgaon 
2)Construction of public roads 5.00 2.20 
TOTAL 2 20.00 8.79 
7)Digitization of Anganwadi and Zilla Parishad Schools 3.00 1.32 
67 Yawal Jamner 80: 1)Construction of public toilets 15.00 | 6.60 | 
2)Construction of public roads 3.00 1.32 
TOTAL 3 21.00 9.23 


पृष्ठ १० पैकी १० 


